आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्याच्या 
अनुषंगाने हॉटेल व्यावसायिकांना वीज दर आणि 
वीज शुल्क आकारणी औद्योगिक दराने 
करण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीडीएस २०२०/९/प्र.क्र. ५०२/पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २७ ऑगस्ट, २०२१. 
संदर्भ :- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक टिडीएस 
२०२०/९/प्र.क्र.५०२/पर्यटन, दिनांक ०३.१२.२०२०. 
प्रस्तावना : 


आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या पर्यटन 
मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून दिनांक १ एप्रिल, २०२१ पासून 
वीज दर, वीज शुल्क, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर, वाढीव चटई क्षेत्र निदेशांक व 
अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्यास संदर्भाधिन दिनांक ०३.०१२.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे 
नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी किमान मुलभूत दर्जा (Basic Minimum 
Standards) प्राप्त करण्यासाठी विहित निकषांची पूर्तता केल्यानंतर औद्योगिक दराने कर / 
शुल्क आकारणी करण्यात यावी, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२.  संदर्भाधिन दिनांक ३.१२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेल्या कर / शुल्क 
आकारणीच्या निर्णयामधील वीज दर व वीज शुल्क व्यावसायिक दरा ऐवजी औद्योगिक दराने 
करण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०४.०७.२०२१ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार आदरातिथ्य 
क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने हॉटेल व्यावसायिकांना वीज दर आणि वीज शुल्क 
आकारणी औद्योगिक दराने करण्यास खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना 
दि.१ एप्रिल, २०२१ पासून वीजदर आणि वीज शुल्क औद्योगिक दराने करण्यात यावे. 

२) राज्य शासनाकडे नोंदणीकृत हॉटेल्सना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या 
आदेशानंतर वीजदर आणि वीज शुल्क औद्योगिक दराने लागू करण्यात यावे. 

३) महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीकडून वीज दराच्या औद्योगिक दराने आकारणीबाबत 
मध्यावधी आढाव्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०२०/९/प्र.क्र. ५०२/पर्यटन 


३. 


असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१५ 


२१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०८२७१११४५८६०२३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


मा 


S 


मा. 
मा. 


मा 


4 


मा. 


मा 
मा 


4a 4 


. मा 


Valsa R. Nair 
Singh 


Digitally signed by Valsa R. Nair Singh 

DN: त्वा, o=Government Of Maharashtra, ou=ALL INDIA 
SERVICES, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=3d247d5da6bcbfdaa 1 1e2c5849d798d7a4166b9383c 
aae837665a4e85bf1 dfb6, 
serialNumber=6b5f579e0e797ec0d52aa18f67 30b8fbe391 5a 
8f04069b941500b4fl ec297cc, cn=Valsa R. Nair Singh 

Date: 2021.08.30 15:47:25 +05'30" 


(dea नायर-सिंह) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

.मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

.मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

.महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

.सर्व जिल्हाधिकारी. 

.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त. 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२३. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


33:33 


पृष्ठ २ पैकी २ 


